RNI No . MAHBIL / 2009/ 35574 


NE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष १, अंक ५] मंगळवार , फेब्रुवारी २४ , २०१५/ फाल्गुन ५, शके १९३६ [ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १०. ०० 


असाधारण क्रमांक १० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांचे कार्यालय 
पहिला मजला, कोकण भवन , नवी मुंबई ४०० ६१४, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ . 

आदेश 
क्रमांक साशा/ कार्या-३ / नपा-२ / बृ.मु.न. पा.नि . ख ./ कावि ४०६ / २०१४. – बृहन्मुंबई महानगरपालिका पोट-निवडणूक , २०१४ मधील निवडणूक 
खर्चाचा हिशोब राज्य निवडणूक आयोगानीनिर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये व आवश्यक रितीने निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली असल्याने 
खालील उमेदवार यांना मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे कलम १०( १)( ई) अन्वये या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक साशा / 
कार्या-३/ नपा -२/ बृ.मुं .म.न.पा.नि . ख./ कावि ४०६ /२०१४, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ अन्वये आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरिता 
पालिका सदस्य होणेसाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविले आहे : 

__ उमेदवारांची यादी 
अनुक्रमांक उमेदवाराचे नाव 

प्रभाग क्रमांक पत्ता 
(१ ) 

( २ ) 


( ३ ) 


१ 


श्रीम. शेख नुरबानू ( नूरी ) 


१३५ चित्ता कॅम्प 


डी . सेक्टर , ए एफ लाईन , रुम नं . १६ , न्यु जनता कॉलनी , 
व्हि . एन . पुरव मार्ग, चित्ता कॅम्प, ट्रॉम्बे, मुंबई ४०० ०८८ . 


राधेश्याम मोपलवार , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग . 


भाग एक - अ ( को. वि .पु.) - १०- १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी २७, २०१५ / माघ ७, शके १९३६ 


BY THE COLLECTOR OF RAIGAD 


Order 


No. Mun/ w .s .- IV /Ele /Matheran / 2015 . — In exercise of the powers vested in me under sub -section ( 1) 
of section 19 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 
1965 , I, Sumant Bhange , Collector of Raigad hereby publish the names of person who has been 
declared elected as Vice - President of the Municipal Council, Matheran from the seat shown against her 
names in the special meeting of the council held on 20th January 2015 : 


Sr. No. 


Name of the Vice- President elected 

( 2 ) 


Address 

( 3 ) 


( 1 ) 


1 


Smt. Hirawati Vasant Sakpal 


Palace, Chatrapati Shivaji Nagar , Matheran , 
Tal. Karjat, Dist . Raigad . 


Alibag , 
dated 23rd January 2015 . 


SUMANT BHANGE , 
Collector , Raigad-Alibag . 


